महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा वर्ग-१ मधील सहाय्यक 
अभियंता श्रेणी-१ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक 
१.१.२००४ रोजी असल्याप्रमाणेची अंतिम ज्येष्ठता 
यादी ३०.३.२००९ मधील सुधारणा ... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०१९/प्र.क्र.१/आस्थापना-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : ८ जानेवारी, २०१९. 


वाचा : सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्रमांक- एसटीजी १८०४/१४/आस्थापना-१ 
दिनांक ३०.३.२००९ 
शुध्दीपत्रक :- 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्रमांक एसटीजी १८०४/१४/आस्थापना-१ दिनांक 
३०.३.२००९ अन्वये महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा वर्ग-१ मधील सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२००४ रोजी असल्याप्रमाणेची अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात आली 
आहे. सदर ज्येष्ठता यादीमध्ये खालील प्रमाणे सुधारित नोंदी घेण्यात येत आहेत. 


ज्ये. | अधिकाऱ्यांचे नाव जन्म स.अ.श्रेणी-१ | स.अ.श्रेणी-१ । अभिप्राय 

क्र दिनांक संवर्गातील  । संवर्गात केवळ 
नेमणूक ज्येष्ठता निश्चित 

दिनांक करण्यासाठी 
नेमून दिलेला 

गृहित दिनांक 

a Q 3 1 Be | 4 & 

१५९ | श्रीमती भारती Gear | 22/90/9299) 9/8/2002 | 9/8/2002 नावात बदल झाला 
बिराजे असल्याने नवीन 
(पूर्वीचे नांव -श्रीमती नावाची नोंद घेण्यात 
भा.रा.पाटील) येत आहे. तसेच 

जन्मदिनांक 


२८/१/१९७१ ऐवजी 
२८/१०/१९७१ असा 
सुधारित करण्यात येत 


आहे. 
१६६ | श्रीमती सुरेखा शिवाजी | ३०/६/१९७४ | 9/8/2002  । १/४/२००२ नावात बदल झाला 
पवार असल्याने नवीन 
(पूर्वीचे नांव -श्रीमती नावाची नोंद घेण्यात 


सु.गो.कोकाटे) येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता २०१९/प्र.क्र.१/आस्थापना-१ 


2. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०१०९११५८०९३११८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत :- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vikram Nivrutti Dhamal 
Govern 


. e e 
V k N DN: c=IN, ० ment Of Maharashtra, ou=Public Works 
| fa mM | V [| U | Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=68e604684d5ae3908b43f3994a5d621ae70aea8236777 
42131dbe7e69348f436, 


serialNumber=10d36944a4b86eab516b1b70183709c5fb570cfdf 
h a mM a 5a52755adfef5 1ed380b836, cn=Vikram Nivrutti Dhamal 
Date: 2019.01.09 12:03:00 +05'30" 


(वि.नि.ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. प्रधान सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई 


२. सचिव (रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग मुंबई/पुणे 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई/पुणे 


. श्रीमती भारती सुरेश बिराजे (पूर्वीचे नांव -श्रीमती भा.रा.पाटील), उप कार्यकारी अभियंता, 


सा.बां.(पश्चिम) विभाग, सांगली (अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ,पुणे यांच्या मार्फत) 

श्रीमती सुरेखा शिवाजी पवार(पूर्वीचे नांव -श्रीमती सु.गो.कोकाटे), सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१, 
इमारती बांधकाम उपविभाग क्र.२ मुलुंड (पश्चिम), (अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, मुंबई 
यांच्या मार्फत) 


७. कक्ष अधिकारी -संगणक कक्ष/आस्थापना-३/सेवा-२ 


. निवडनस्ती-आस्थापना 


पृष्ठ २ पैकी २ 


